कोकण भवन येथील प्रशासकीय इमारतीमध्ये 
शासकीय कार्यालयांसाठी जागा वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र. शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१३१/२०१९/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ०१ फेब्रुवारी, २०२० 
प्रस्तावना : - 


विभागीय आयुक्‍त कोकण विभाग कार्यालयाकडे जागेची मागणी करण्यात आलेल्या उपसंचालक, 
पर्यटन संचालनालय, कोंकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई व उपनिबंधक, सहकारी संस्था एम विभाग, मुंबई कोंकण 
भवन, नवी मुंबई यांचे कार्यालयास कोकण भवन इमारतीमध्ये सद्य:स्थितीत Rea असळेली जागा वाटप 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने आता शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 
शासन निर्णय :- 

उपसंचालक, पर्यटन संचालनालय, कोंकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई यांचे कार्यालयास कोकण भवन 
इमारत, सातवा मजला (विस्तार) येथील स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालय कार्यालय लगतच्या प्रशिक्षण 
सभागृहाच्या एकूण १३०० चौ.फूट क्षेत्रफळापैकी yoo चौ.फूट जागा वाटप करण्यात येत आहे. 

सहकारी संस्था एम विभाग, मुंबई कोंकण भवन, नवी मुंबई यांचे कार्यालयास कोकण भवन इमारत, 
सातवा मजला (विस्तार) येथील कक्ष क्रमांक ७२६ मधील ३०८ चौ.फूट जागा वाटप करण्यात येत आहे. 
२. विभागीय आयुक्त, कोंकण विभाग यांनी उपरोक्‍त जागेचा ताबा संबंधितांना द्यावा व त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२०१११२९५८५४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Pradnya Prakash या 
Sawant डर 1... डी टता डार कीत 
(प्र. प्र. सावंत ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


t 
‘ou=General Administration Department, 


सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 

मा.सभापतींचे सचिव/मा.अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 

४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
qo, संचालक, पर्यटन संचालनालय, एपिजे हाऊस, ४ था मजला, ३ दिना वाच्छा मार्ग, के.सी. कॉलेज जवळ, 
चर्चगेट, मुंबई -४०० 020, 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१३१/२०१९/२२, 


११. उपनिबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग, कक्ष क्र.२०२, दुसरा मजला, कोकण भवन, बेलापूर सीबीडी, नवी 
मुंबई-४०० ६१४. 

१२. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, सामान्य प्रशासन (इमारत कक्ष), कोकण भवन, सीबीडी बेलापूर, 
नवी मुंबई-४०० ६१४. 

१३. सह सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


